महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.८९/पोल-७. 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


विषय 


संदर्भ 


ज्ञापन. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी राज्य राखीव पोलीस बळ, गट 


दिनांक १० ऑगस्ट २०१७. 


करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 


:- राज्य राखीव पोलीस बळ, गट क्रमांक ८, मुंबई, येथे अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती 


i १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 


३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ दुरुस्ती-कार्यक्रम-आढावा/ ३७१/ ०९, दिनांक 


२६.१०.२०१५. 


४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ दुरुस्ती-कार्यक्रम-आढावा/ ३७१/ ०९, दिनांक 


२३.०६.२०१७. 


क्रमांक ८, मुंबई, येथे अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा 


प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. 


उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, बांधकाम (सार्वजनिक बांधकाम) उपविभाग, 


अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, यांनी सन २०१४-१५ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.४५,३५,७३५/- 


इतक्या खर्चाचे अंदाज पुढीलप्रमाणे सादर केले आहेत:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(0 (2) (3) 
Pe | “Repairs to the existing road surface from north side gate | रु.२५,०८,८४९/- 
and Commandant’s Office, S.R.P.F., Group- VIII.” 
२ “Repairs to the existing road surface from Commandant’s | रु.२०,२७,८८६/- 
Office, S.R.P.F., Group-XI, to the Rest House at S.R.P.F. 
premises.” 
एकूण रु.४५,३६,७३५/- 
३. उक्त खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, 


यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.८९/पोल-७. 


४. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व 
ते पुढीलप्रमाणे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली 
आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(Y (2) (3) 


q “Repairs to the existing road surface from north side gate | रु.२६,२९,४६७/- 
and Commandant’s Office, S.R.P.F., Group- VIII.” 


२ “Repairs to the existing road surface from Commandant’s | रु.२१,२५,३८०/- 
Office, S.R.P.F., Group-XI, to the Rest House at S.R.P.F. 
premises.” 
एकूण रु.४७,५४,८४७/- 


५. त्या अनुसार, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्रमांक ८, मुंबई, येथे अंतर्गत रस्त्यांच्या 
दुरुस्तीची परिच्छेद ४ मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद केळेली कामे करण्यासाठी स्तंभ 
(३) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रु.४७,५४,८४७/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील 
अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) खर्चाचे अंदाज समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल, गट क्रमांक ८, मुंबई, यांनी 

साक्षांकित करावे. 
२) वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही कामांच्या एकत्रित निविदा मागविण्यात यावी. 
३) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करू नये. 


६. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (FTAA (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८६/इमा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०८१०१३३४५८०५२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 

S W a Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835 70725 3ff77ef0e333eb3ad582f9b876d4 
43b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 

Gopal Borse ८: 
Date: 2017.08.10 13:30:11 +05'30' 

(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.८९/पोल-७. 


प्रत :- 


= 


१०) 


अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल, गट क्रमांक ८, गोरेगांव कॅम्प, गोरेगांव (पूर्व), 
मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाय fear, 
FATS, यांनी GM “Abstract” CIT FARTS). 

कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 
(PATE गांधकाय (AUT, FATT, यांनी दिलेल्या “Abstract” BT TARTS). 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


